असा, क्र, ९९ रजिस्टर्ड नं. 'एमएच/एमआर/साऊथ-२२९/२००६-०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शनिवार, मे ६, २००६ / वैशाख १६, शके १९२८ 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-ब 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि 
'एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ मे २००६ 


अधिसूचना 
मुंबई मोटार वाहन कर (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २००६. 
क्रमांक एमटीए. १००३/प्र. क्र. १०/परि-३.- मुंबई मोटार वाहन कर (दुसरी सुधारणा) 
अधिनियम, २००६ (Rook चा महा. १४) यांच्या कलम १ VM पोट-कलम (२) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियम अंमलात 
* आणण्याकरिता दिनांक ८ मे २००६ हा दिवस निश्‍चित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 
जी. wa. गिल्ल, 
शासनाचे प्रधान सचिव (परिवहन). 


भाग चार-ब--१३२ (७१९६) 
[ किंमत : रुपये ३.०० ] 


७१७ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., मे ६, २००६/वैशाख १६, शके १९२८ [भाग चार-ब 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 5th May 2006 


NOTIFICATION 
Te Bompay Motor VEHICLES Tax (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006... 


No. MTA. 1003/CR-10/TRA-3.—In exercise of the powers conferred by 
sub-section (2) of section 1 of the Bombay Motor Vehicles Tax (Second 
Amendment) Act, 2006 (Mah, XIV of 2006), the Government of Maharashtra 
hereby appoints the 8th day of May 2006 to be the date on which the said 
Act shall come into force. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. S. GILL, | 
Principal Secretary (Transport) to Government, 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


